सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे 8811855 Process Re-engineering 
करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा 
अभ्यास गट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१६२/आस्थापना 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ : १ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची अधिसूचना, दि.०४.०९.२०१५ 
२) राज्य सेवा हक्क आयोग यांचे पत्र क्र.बेठक-२०२३/प्र.क्र१०७/मुसेहआ/कक्ष-१, 
दि.१७.११.२०२३ 
3) राज्य सेवा हक्क आयुक्त, पुणे यांचे अ.शा.क्र.संकीर्ण-२०२४/कार्या-२/३०५, 
दि.३१.०५.२०२४ 


शासन परिपत्रक : 


महाराष्ट्र लोकसेवा SEH अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा.मुख्य आयुक्‍त, राज्य 


सेवा हक्क आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील 
अधिसूचित सेवांचे Business Process Re-engineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट 
नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे अभ्यास गटाची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


१. अभ्यास गटाची रचना :- 
अधिकाऱ्यांचे पदनाम 


पद 
अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव (सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
भाग),मंत्रालय, मुंबई 


_थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सदस्य 
ंस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगाव (पृ), मुंबई. a 


: 
८. 


षु 


चालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई सदस्य 
| ८. | चिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. सदस्य 


UTH संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी, प्रभादेवी, मुंबई. सदस्य 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती व इतर सदस्य 
त्य अकादमी, मुंबई. 
चालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१६२/आस्थापना 


2. 


3. 


8. 


Gq, 


अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 
१. अधिसूचित सेवा नागरिकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ व सुरळीत 
करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 
2. Common Application form तयार करणे. 
३. Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 
४. अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे 
५. सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयातील आणखी काही सेवा राज्य सेवा हक्‍क 
अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करावयाच्या असल्यास त्यांचीही शिफारस करणे. 


अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी :- 
उपरोक्त अभ्यास गटाने आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 


सदर अभ्यास गटास आवश्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला आहे त्याचा संकेताक २०२४०८२०१२४८३८५९२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


१०. 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 


१५ 


eS 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 

M A NT DI N KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4,20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 14fc8598a9aa217e2508455856a701adb1b 
b6ef9b120, postalCode=400032, st=Maharash 


lal 
serialNumber=AFCOO6DAAE9SDOF2CF7C7FOSCA 18CFOC9C9363A0SE6070B 
1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 
Date: 2024.08.20 15:26:39 +05'30' 


(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग ,मंत्रालय, मुंबई . 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगाव (पू), मुंबई. 
संचालक ,माहिती तंत्रज्ञान ,सामान्य प्रशासन विभाग ,मंत्रालय मुंबई. 

संचालक ,सांस्कृतिक कार्य संचालनालय ,महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 

संचालक, पु. ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 

कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी, प्रभादेवी, मुंबई. 

सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती व इतर साहित्य अकादमी, मुंबई. 
संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

संचालक ,महाआयटी ,मुंबई. 


. राज्य सुचना अधिकारी ,राष्ट्रीय सुचना केंद्र) NIC ,(महाराष्ट्र,११ वा मजला ,नविन प्रशासन भवन ,मुंबई. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ,मंत्रालय मुंबई. 
नियोजन विभाग )कार्यासन-१४११/१४४४(, मंत्रालय ,मुंबई. 

वित्त विभाग )का .व्यय-१५/अर्थसंकल्प (मंत्रालय ,मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

निवडनस्ती/आस्थापना. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


